भारतीय वन Addie अधिकाऱ्यांना 
निवडश्रेणीत स्थानापन्न स्वरूपात 
पदोन्नती देण्याबाबत (वाटप वर्ष २००८) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयएफएस-१०२०/प्र.क्र.६४/फ-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जून, २०२१ 


वाचा- 


१) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाचे पत्र क्र.२००१९/०१/२०००- 
आयएफएस (Il), दिनांक १८ नोव्हेंबर, २००२. 

२) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाचे पत्र क्र.२००१९/०१/२०१९/ 
आयएफएस-॥, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१९ 


शासन आदेठा- 


केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाद्वारे संदर्भ क्रमांक १ व २ येथील पत्रान्वये 
भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांकरिता विविध श्रेणीमध्ये पदोन्नती देण्याकरिता मार्गदर्शक 
सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. यानुसार तसेच भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 
२०१६ च्या नियम क्रमांक ३ (१) (D) खालील तळटीप क्रमांक १ व २ नुसार केंद्र शासनाच्या 
नागरी सूचीमधील खालील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या पदोन्नतीकरिता पात्र भावसे संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना त्यांचे ज्या वर्षी सेवेची तेरा वर्षे पूर्ण होतात त्या (त्यांच्या नावासमोरील रकाना 
क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या) दिनांकापासून निवड श्रेणी मध्ये (Selection Grade) (पे मेंट्रीक्स 
मधील स्तर १३) स्थानापन्न स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | भावसे अधिकाऱ्याचे नाव वाटप वर्ष श्रेणी लागू होण्याचा दिनांक 
शता श्री. सी. आर. तांबे २००८ १ जानेवारी, २०२१ 
२ श्री. व्ही. जे. भिसे २००८ १ जानेवारी, २०२१ 
३ | al. सी. एल. धुमाळ २००८ १ जानेवारी, २०२१ 
४ श्री. एम. ए. विवरेकर २००८ १ जानेवारी, २०२१ 
५ | at. एच. जी. धुमाळ २००८ १ जानेवारी, २०२१ 
६ श्री. व्ही. टी. घुले २००८ १ जानेवारी, २०२१ 


शासन आदेश HATH: आयएफएस-१०२०/प्र.क्र.६४४/फ-७ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२९१२३८२७०५१९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sunil Suryakant 
Hanje 


(सुनिल हंजे) 
शासनाचे अवर सचिव 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


Q 
३. सचिव, भारत सरकार, वने, पर्यावरण व जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, नवी दिल्ली 
४. मा. राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव 


६. Wald मुख्य IAN RAH (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


७. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 


१०. आदेझात नमूद सर्व संबंधित अधिकारी 


११. कक्ष अधिकारी (फ-७अ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
QQ. सहायक संचालक (भावसे लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवडनस्ती, फ-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


